राज्य शासनाच्या थकहमीवर बुलडाणा 
जि.म.स. बँकेस राज्य सहकारी बँकेमार्फत 
मंजूर करण्यात येणा-या रु. ३०० कोटी मध्यम 
मुदत कर्जासह बँकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या 
एकंदर कर्जव्यवहाराचे संनियंत्रण (मंजूरी, 
वितरण व वसुली ) करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन पुरकपत्र क्र. जिमस१०२३/प्र.क्र.६१/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ एप्रिल २०२४ 


संदर्भ- (१) शासन निर्णय सम क्रमांक दि. १५.०३.२०२४ 
(२) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे पत्र क्र. सीएफए/ फा. बुलढाणा/८१८/ 
२०२३-२४. दि. १९.०३.२०२४ 


शासन पुरकपत्र :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या थकहमीवर बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 


बँकेस मंजूर करण्यात येणाऱ्या रु. ३०० कोटी मध्यम मुदत कर्जासह बँकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या एकंदर 
कर्जव्यवहाराचे संनियंत्रण (मंजुरी, वितरण व वसुली) करण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी 
संस्था, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. २ (समितीची कार्यकक्षा) मध्ये सध्याचा उपमुद्दा क्र. ६ नंतर 
खालीलप्रमाणे नविन मुद्दा समाविष्ठ करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाची प्राधान्याने नियमित परतफेड होत असल्याबाबत 
खात्री करणे. 


२. सदरचे शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४२२१६१८०४२७०२ असा आहे. हे शासन पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUJATA MAYUR » 1010110 sone 


id b62e42f958e738 


b4526fe909870e0fb38, p |Code=400032, st=Maharashtr. 


BH AVSAR INumber=3E1£426F74F 1978EA7797EB6DAB9645CCFC7COB 
D 


D9F395ABD71E88BAEB3731288, SUJATA MAYUR BHAVSAR 


2024.04.22 16:30:29 +05'30' 


(सुजाता भावसार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


(१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
(२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः जिमस१०२३/प्र.क्र.६१/२-स 


४) मा. मंत्री (सहकार) तथा पालक मंत्री, बुलडाणा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
) 
) 
) 


७) मुख्य महाप्रबंधक, प्रादेशिक कार्यालय, नाबार्ड, पुणे. 

८) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 

९) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण), अमरावती. 

qo) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 

११) सहव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या.,प्रादेशिक कार्यालय, छत्रपती संभाजी 
नगर. 

१२) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा. 

१३) प्रशासक, बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लि. बुलडाणा. 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लि. बुलडाणा. 

१५) निवडनस्ती (कार्यासन २-सो. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


pane ae ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


